RNINo . MAHBIL06425/ 13/ 1/ 2011 -TC 
www . dgps .maharashtra .gov . in 


THA 


Ty 


S 


ted 


HAA 


MAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ३४ ] 


शनिवार , जून १७, २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १० 


असाधारण क्रमांक ३४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे यांजकडून 
वाचा.-- (१ ) संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक नपसु - २००१ / सीआर - १ - ५ , 

दिनांक १ जानेवारी २००१. 
( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / मनपा-२००९ / प्र . क्र . ५/ कार्या- ५, 

दिनांक १० जुलै २००९ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ नपा- २०११/ प्र . क्र . ५/ कार्या- ६ , 
___ दिनांक २१ एप्रिल २०११ . 
( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक रानिआ/ नप -२०१४/प्र . क्र . १५ / का -६ , 

दिनांक २२ मे २०१५ . 
( ५) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नपा - २०१६/ प्र . क्र . १० / का - ६, 

दिनांक १५ जून २०१६. 
( ६) जिल्हाधिकारी , सांगली यांचेकडील प्रस्ताव क्रमांक नवि / आरआर-८२४ / २०१७, दिनांक १ मे २०१७. 
( ७ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ नप - २०१७/ प्र . क्र . ११ / का - ६, 

दिनांक ३१ मे २०१७. 
( ८ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक नपाप्र - १/ कावि -३१७/ २०१७, दिनांक ७ जून २०१७ . 
( ९ ) महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक १४ जून २०१७ रोजीचे राजपत्र. 


शुद्धिपत्रक 


क्रमांक नपाप्र- १/ कावि - ३१७/२०१७ .- -ज्याअर्थी, उक्त "वाचा" मधील संदर्भ क्रमांक ८ च्या आदेशान्वये जत नगरपरिषद, जिल्हा सांगली 
यांची सन २०११ च्या जनगणनेनुसार सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात आलेली असून , सदरचे उक्त वाचामधील संदर्भ क्रमांक ८ व ९ च्या 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त "वाचा" मधील संदर्भ क्रमांक ७ च्या पत्रान्वये सदस्यसंख्या निश्चितीबाबत सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत . त्यानुसार 
या कार्यालयाचा दिनांक ७ जून २०१७ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ४ मध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. 


( १ ) 


एच -२९७, भाग एक - अ ( असा.) (पु. वि . पु.) - ३४ - १ 


३ 


__ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १७ जून २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


त्याअर्थी, सदर आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ४ "त्याचप्रमाणे उपरोक्त वाचामधील संदर्भ क्रमांक २ मधील मुद्दा क्रमांक ६ अन्वये 
( सोडतीने ) अनुसूचित जमातीसाठी एकच पद देय असल्याने ते महिलेकरिता राखीव होईल किंवा कसे ? हे सोडतीद्वारे ठरविण्यात येईल . 
सोडतीमध्ये सदरचे पद महिलेसाठी राखीव झाल्यास सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी ५ ऐवजी ४ पदे राखीव होतील . अशाप्रकारे एकूण 
२० पैकी १० पदे महिलांसाठी आरक्षित राहतील " हे वगळण्यात येऊन , त्याऐवजी " उक्त वाचामधील संदर्भ क्रमांक ५ व ७ मध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे मागील व येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीकरिता एकच पद देय असेल आणि जर ते मागील 
निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या महिलेकरिता राखीव असल्यास, ते पद येणाऱ्या निवडणुकीकरिता या प्रवर्गातील 
महिलेकरिता राखीव असणार नाही आणि जर मागील निवडणुकीमध्ये ते पद महिलेसाठी अराखीव असल्यास ते यावेळेस थेट महिलेसाठी नेमून 
देण्यात यावे" असा मजकूर दाखल करण्यात येत असून, त्याप्रमाणे वाचावे. 

चंद्रकांत दळवी, 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे. 
पुणे , १५ जून २०१७. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

परिशिष्ट - ७- ब 
क्रमांक कार्यासन -११/ नपा/ आरआर/ ६१४ - क/ २०१७. -- मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ न . प./- २०१६/ 
प्र .क्र .७ / का -६ , दिनांक ७ मे २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ (१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) (यापुढे " सदर अधिनियम" म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १) नुसार मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक 
संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न. पा. प्र / १/ कावि/ २३४/ २०१७, दिनांक २१ एप्रिल २०१७ अन्वये सोबतच्या परिशिष्टात 
दर्शविल्याप्रमाणे हुपरी नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि मा . राज्य 
निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडील क्र . रानिआ /न . पा. २०१६/प्र. क्र . १० / का -६, दिनांक १५ जून २०१६ च्या पत्रासोबत प्राप्त नगरपरिषदांमध्ये 
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यासंबंधीचेनियमाआधारे प्रभाग आरक्षण सोडत दिनांक २३ मे २०१७ रोजी आयोजित करून सदर सोडतीआधारे 
ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करण्यात 
आले आहेत . 

२. सदर अधिनियमाच्या कलम १०, पोट -कलम ( १) च्या परंतुकाप्रमाणे आवश्यक असल्यामुळे उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे नगरपरिषद 
क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर नगरपरिषद कार्यालय व हुपरी नगरपरिषद हद्दीतील सार्वजनिक वर्दळीच्या 
ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून प्राप्त ७ हरकतींवर सुनावणी घेऊन त्यापैकी २ हरकती मान्य करणेत येऊन मा . विभागीय आयुक्त 
तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग, पुणे यांचे मान्यतेचे पत्र क्र . नपाप्र/१/ प्रभागरचना/ कावि - ३२४/ २०१७, दिनांक १३ जून २०१७ 
चे पत्रान्वये सदर हरकती निकाली काढून मी , अविनाश सुभेदार , जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर उक्त अधिनियमाच्या कलम १० (१) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या कलम ९ 
पोट - कलम ( २) अन्वये आयुक्त व प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील आदेश क्र .न. पा .प्र./१/ निवडणूक/ २३४ / 
२०१७, दिनांक २१ एप्रिल २०१७ च्या आदेशान्वये हुपरी नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केल्या आहेत. 

१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
२. अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
अ. अनुसूचित जाती 
ब . अनुसूचित जमाती 
क . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- - पुणे विभागीय पुरवणी, १७ जून २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


०९ 


३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) 
४ . उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्र .२ ( अ) (ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. -- 
अ. अनुसूचित जाती 
ब . अनुसूचित जमाती 
क . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
५. स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अ. क्र . ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा - 
अ. क्र . ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा) . 

२. ज्याअर्थी, आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्र . रानिआ/न. प.-२०१६/प्र.क्र . ०७/ का -६, दिनांक ७ मे २०१६ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ६ मे २०१७ च्या पत्रासोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे सदर 
अधिनियमांचे कलम १०, पोट - कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , अविनाश सुभेदार , जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर याद्वारे हुपरी 
नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत 
असून या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाची एकूण लोकसंख्या, जागा क्रमांक 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
क्रमांक अनुसूचित जातीची व 

उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे अनु. जाती / 
अनुसूचित जमातीची 

अनु. जमाती/ नागरिकांचा मागास 
लोकसंख्या 

प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी धरून 


१ 


स्थळ 


१ब 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - 
३१३४ 
अनु . जाती - ७०९ 
अनु . जमाती - ०४ 


धूमधडाका कॉर्नर , ब्रह्मनाथ देवालय, १ अ - अनुसूचित जाती महिला 
महावीर गल्ली, जैन बस्ती, सिद्धार्थ- १ ब- सर्वसाधारण 
नगर , शिवाजी चौक , नेहरू चौक , 

तपोवन गाट मळा, गणेशमाळ 
उत्तर गणेशमाळ हुपरी हद्द . 
पूर्व मालूताई पार्क . 
दक्षिण शिवाजी चौक , महाराणा प्रताप चौक , 

सुभाष चौक 
पश्चिम तपोवन गाट मळा . 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - 
३२५६ 
अनु . जाती - ७० 
अनु . जमाती - ५५ 


उत्तर 


२ अ स्थळ नारायण चौक, चिटणीस चौक , बाजारपेठ , २ अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
२ ब 

तळंदगे रोड , दर्गा परिसर , गुजरी, महिला. 
अंबिकानगर, गंगानगर . 

२ ब - सर्वसाधारण 
शिवाजी चौक , महाराणा प्रताप चौक , 

सुभाष चौक. 
पूर्व गंगानगर , अंबिकानगर नदीपर्यंत 

जुने एस. टी . स्टॅन्ड , बाजारपेठ , 
चिटणीस चौक , विठ्ठल चौक , कागल 

वेस . 
पश्चिम सुभाष चौक ते नारायण चौक , म्हेतर 

गल्ली बायपास रस्त्यापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १७ जून २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


अनुसूची- -चालू 


२ 


به سه 


उत्तर 


३२०८ 


उत्तर 


३ प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ३ अ स्थळ कोरवी गल्ली, जालिंदर पाटील रोड , ३ अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
३०५६ 

भगतसिंग रोड , अंबाबाई मंदिर ३ ब - सर्वसाधारण महिला 
अनु . जाती - ६५ 

परिसर , चिटणीस चौक , कागल वेस , 
अनु . जमाती - ४८ 

विठ्ठल चौक , मटण मार्केट . 
जुने एस . टी . स्टॅन्ड , बाजारपेठ , 
चिटणीस चौक , विठ्ठल चौक , 

कागल वेस . 
पूर्व वखार लाईन बायपास रस्ता . 
दक्षिण इंग्लिश मिडियम स्कूल , बहुउद्देशीय 

हॉल ते पैसाफंड बँक, नशिब पान 
शॉप, मातंग समाज मंदिर , सार्वजनिक 

शौचालय, गैबी चौक ते कागल वेस . 
पश्चिम लोहार घर ते नारायण चौक , म्हेतर घर 

बायपास . 
४ प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ४ अ स्थळ आझाद गल्ली, प्रथमेश कॉम्प्लेक्स , ४ अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

४ ब 

साठे चौक , गिरीमळा, सूर्या कॉलनी , महिला . 
अनु. जाती - ३५६ 

गैबी चौक . 

४ ब - सर्वसाधारण 
अनु . जमाती - ०५ 

इंग्लिश मीडियम स्कूल , बहुउद्देशीय 
हॉल ते पैसाफंड बँक, नशिब पान 
शॉप, मातंग समाज मंदिर , सार्वजनिक 

शौचालय , गैबी चौक ते कागल वेस . 
पूर्व बायपास रस्ता. 
दक्षिण देसाई कॉर्नर ते इंग्रोळे घर ते 

रत्नपारखे घर . 
पश्चिम रत्नपारखे घर ते सूर्या कॉलनी, साई 

कॉलनी ते गिरीमाळी वसाहत . 
प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ५ अ स्थळ शाहूनगर , वेताळ चौक , बिचकर ५ अ - अनुसूचित जाती महिला 
३१८६ 

५ ब 

लाईन , हायस्कूल रोड, ससे लाईन . ५ ब- सर्वसाधारण 
अनु. जाती - ७८७ 

उत्तर देसाई कॉर्नर ते इंग्रोळे घर ते 
अनु. जमाती - ०० 

रत्नपारखे घर. 
पूर्व ससेनगर . 
दक्षिण आंबेडकर हॉल ते बेपारी घर कोपरा . 
पश्चिम रत्नपारखे घर ते वेताळ चौक , रजत 

एज्युकेशन स्कूलपर्यंत . 
प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ३५३६ ६ अ स्थळ - मिलिंद हौ . सोसायटी, गोसावी गल्ली , ६ अ - अनसचित जाती 
अनु . जाती - ९९४ 

शाहूनगर , चांदीनगर , कुंभार मळा . ६ ब - सर्वसाधारण महिला 
अनु . जमाती - २१ 

उत्तर आंबेडकर हॉल ते रजत एज्युकेशन 

स्कूलपर्यंत . 
पूर्व बिरदेवनगर, शांतीनगर व रेंदाळ हद्द. 
दक्षिण दत्त मंदिर गोसावी गल्ली, आबा नाईक 

शाळा, पाठीमागील लाईन , श्री . चौगले 


om 


घर 


पश्चिम - महेश फुले घर ते प्रल्हाद कांबळे घर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १७ जून २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


अनुसूची-- चालू 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - 
३४४१ 
अनु. जाती - ३१५ 
अनु . जमाती - १४ 


उत्तर 


७ अ स्थळ शिवाजीनगर, ९४ प्लॉट अंबाईनगर, ७ अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
७ ब पंचमुखी गणेश मंदिर परिसर . 

महिला . 
गोसावी गल्ली, आबा नाईक शाळा, ७ ब- सर्वसाधारण 
पाठीमागील लाईन , श्री . चौगले घर . 

बेघर संघ वसाहत, रेंदाळ हद्द. 
दक्षिण बेघर संघ वसाहत , रेंदाळ हद्द . मयूर 

पतसंस्था, केंगारे घर. 
पश्चिम प्रल्हाद कांबळे घर ते होळकरनगर 

खण . 


८ प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - 

२९७८ 
अनु . जाती - ५८७ 
अनु. जमाती - २० 


पूर्व 


८ अ स्थळ- वाळवेकरनगर , भूमिहीन वसाहत , ८ अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
८ ब 

होळकरनगर, मानेनगर झोपडपट्टी. ८ ब - सर्वसाधारण महिला 
उत्तर बेघर संघ वसाहत , रेंदाळ हद्द, मयूर 

पतसंस्था, केंगारे घर . 
एमएसईबीमागील बाजू ते वाळवेकर 

नगर मेन रोड . 
दक्षिण वाळवेकरनगर मेन रोड ते दत्त 

मंदिर ते देशपांडे घर ते बहुरुपी 

मंदिर ते उपकेंद्र . 
पश्चिम संभाजी मानेनगर झोपडपट्टी, विभुते 


मळा. 


९ अ स्थळ 
९ब 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - 
३१५८ 
अनु. जाती - २८५ 
अनु . जमाती - १९ 


उत्तर 


काळमावाडी वसाहत , खेमलापुरे ९ अ - सर्वसाधारण महिला 
नगर , वाळवेकरनगर , वा . नगर ९ ब - सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी. 
वाळवेकरनगर मेन रोड ते दत्त 
मंदिर ते देशपांडे घर ते बहुरुपी 
मंदिर ते उपकेंद्र . 
काळमावाडी वसाहत रस्ता ते अपेक्षा 
हॉटेल ते हुपरी- यळगूड रोड , जवाहर 


पूर्व 


साखर . 


दक्षिण पाझर तलाव ते मुधाळे पाणंद 
पश्चिम मुधाळे पाणंद ते स्वातंत्र्य सैनिक 

वसाहत . 


अविनाश सुभेदार , 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , १४ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १७ जून २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


BY THE COLLECTOR 

Schedule 7- A 
No . DESK /XI/MUN /RR -614 / C /2017 . - - In exercise of the powers conferred on him by Order No . 
SEC /N . P -2016 /C . R .07 /DESK -06 , dated 7th May 2016 by the Hon . State Election Commissioner, 
Maharashtra , under sub - section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (hereinafter referred to as " the said Act") it is proposed 
as per sanction accorded by Hon . Divisional Commissioner alias Regional Director, Municipal 
Administration ,Pune Division , Pune vide his letter No . Mun admin / 1 /DESK /234 /2017 , dated 21st April 
2017 to fix for the Hupari Municipal Council , the number and the extent of the wards into which the 
said municipal area shall be divided and as per provisions in the rules , received along with the letter 
from Hon . State Election Commissioner, Maharashtra , Mumbai vide their letter No . SEC / N . P - 2016 / 
C . R . 10 /DESK -06 , dated 15th June 2016 , for formation of multimember wards for Municipal Councils 
the lots for ward reservation were drawn on 23rd May 2017 and accordingly the wards reserved for the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including Women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens) , as the case may 
be, are as shown in the Schedule to this Order. 

The said draft Order was hereby published , at Collector Office , Kolhapur, Hupari Municipal Council 
and the prominent public places in Hupari Municipal Council, as required by the provision to sub 
section ( 1) of Section 10 of the said Act for the information of all the residents of the Hupari Municipal 
Council , and after giving due hearing to the seven objection were received by me in respect of the said 
draft, out of these objections two were accepted and remaining five were rejected as these were not 
according to the order of the Hon . State Election Commission , Maharashtra , Mumbai, after getting 
approval of Divisional Commissioner alias Regional Director, Pune Division Pune wide his letter No . 
NPA / 1Wardpraposa /RR / 324/ 2017 , dated 13th June 2017 I , Avinash Subhedar, the Collector Kolhapur 
District, in exercise of the power confirm on me by sub - section ( 1) of Section 10 of the said act hereby 
make the following order namely . 

Order 
Whereas , the Commissioner alias Regional Director, Municipal Administration , Pune Division , 
Pune vide Order No. Mun . admin / 1/DESK /234 / 2017 , dated 21st April 2017 issued under Section 9 (2 ) 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . Act 
No. XL of 1965 ) has fixed for the Hupari Municipal Council, the number of Councilors to be elected and 
the number of Seats reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens and Women (including the number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled 
Castes , the Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens) as shown below ._ 

( 1 ) The number of councillors to be elected 
(2 ) The number of seats to be reserved , 
(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 
(c ) For the Backward Class of Citizens 
( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women ( including the number of 
seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizens). 
( 4 ) Out of seats at serial No . 3, the number of seats reserved for Women belonging to 
the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from 
amongst the seats reserved for Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Backward 
Class of Citizens as shown in the Item at serial No. 2 ( a ), (b ) and (c ) respectively are 
as under. — 
( a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 
(C ) For the Backward Class of Citizens 


ooowo 


N 


o 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १७ जून २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ ७ 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General category (number of seats at 4 
serial number 3 minus number of seats at serial number 4 ) . 

2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the Order No. SEC / N . P - 2016 / C . R . 07 / 
DESK -06 , dated 7th May 2016 by the State Election Commissioner, Maharashtra and as per the 
schedule shown in their letter, dated 6th May 2017 , 1, Avinash Subhedar, Collector Kolhapur hereby fix 
for the Hupari Municipal Council , the number and the extent of the wards into which the said municipal 
area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , 
the Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) as the case may be , are 
as shown in the schedule . 

Schedule 
Ward Ward wise Population / Seat Discription of Boundary Reservation Category 
No. SC /ST Population No. of the ward (North , East, SC , ST, BCC , Women 

South , West ) 

in SC /ST/BCC 

category 
3 
Totalpopulation of ward - 1- A Places Dhumadhadaka corner 1A - Schedule Caste 
3134 

1 - B 

Bramhanath Devalaya , Women 
SC - 709 

Mahavir galli. Jain basti, 1 B - General 
ST - 4 

Siddharthnagar, Shivaji 
Chowk , Neharu Chowk, 

Tapovan Gatmala . 
North Ganesh mal, Hupari 

boundary . 
East Malutai Park 
South 

Shivaji Chowk,Maharana 
Pratap Chowk to 

Subhash Chowk . 

West Tapovan , Gat mala . 
Total population ofward - 2A Places Narayan Chowk , Chitanis 2A - Backward Class of 
3256 

2B 

Chowk , Bajar Peth , Citizens Women . 
SC . - 70 

Talandage road ,Darga 2 B - General 
ST - 55 

Parisar Gujari, Ambika 

nagar , Ganganagar. 
North Shivaji Chowk, Maharana 

Pratap Chowk , Subhash 
Chowk . 
Ganganagar , Ambika 

nagar, upto river bed . 
South Old S . T. Stand, Bajar 

Peth Chitnis Chowk , 
Vitthal Chowk, Kagal 

ves . 
West Subhash Chowk to 

Narayan Chowk ,Mhetar 

galli , Upto bypass road . 
3 Total population ofward - 34 Places Koravi galli, Jalandar Patil 3A - Backward Class of 
3056 

3 B 

road, Bhagatsing road, Citizens. 
SC . - 65 

Ambabai temple area , 3 B - GeneralWomen 
ST - 48 

Chitanis Chowk , Kagal 
ves , Vitthal Chowk , 
Mutton market. 


East 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १७ जून २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


Schedule — contd . 


1 


2 


4A 
4 B 


Totalpopulation of ward - 
3208 
SC . - 356 
ST - 5 


North Old S . T. Stand , Bajar 

Peth Chitnis Chowk , 

Vitthal chowk,Kagal ves . 
East Vakhar line bypass road 
South English Medium School, 

Bahuuddeshiya hall , 
Paisa Fund Bank, Nasib 
pan shop , Matang samaj 
mandir , Upto Public toilet 

Gaibi Chowk to kaga ves. 
West - Lohar house to Narayan 

Chowk , Mhetar house 

bypass road . 
Places - Azad galli , Prathamesh 4A - Backward Class of 

complex , Sathe Chowk, Citizens Women . 
Girimala , Surya colony, 4 B - General 

Gaibi chowk . 
North English Medium School , 

Bahuuddeshiy hall, Paisa 
Fund bank , Nasib pan 
shop , Matang samaj 
mandir , Public toilet, 

Gaibi chowk to Kagal ves . 
East Bypass road. 
South Desai corner to Ingrole 

corner to Ratnaparkhe 

house . 
West Ratnaparakhe house to 

Surya colony , Sai colony 
to Giri-Mali vasahat. 


Places 


Total population of ward - 5A 
3186 

5 B 
SC . - 787 
ST - 0 


North 


Shahunagar, Vetal 5A - Scheduled Caste 
Chowk, Bichkar line, High Women . 
School road, Sase line . 5 B -General 
Desai corner to Ingrole 
corner to Ratnaparkhe 
house . 
Rukmini Sase Nagar. 
Ambedakar hall to Bepari 
house . 
Ratnaparkhe house to 
Vetal Chowk to Rajat 
Education Society . 


East 
South 


West 


Ô 


6A 
6 B 


Total population of ward - 
3536 
SC . - 994 
ST - 21 


Places Milind housing society , 6A - Scheduled Caste 

Gosavi galli , Shahunagar, 6B - GeneralWomen 
Chandinagar, Kumbhar 

mala . 
North Ambedkar hall to Bepari 

house corner, Rajat 
Education . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - -- पुणे विभागीय पुरवणी, १७ जून २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


Schedule — contd . 


2 


East 


South 


West 


7A 
7 B 


Places 


Total population ofward - 
3441 
SC - 315 
ST - 14 


North 


East 


South 


West 


Biradevnagar, Shanti 
nagar rendalboundary. 
Datta Temple , Gosavi 
galli, Behind Naik School 
to Chougule house . 
Mahesh Fule house to 
Pralhad Kamble house . 
Shivajinagar, 94 plot 7A - Backward Class of 
Ambainagar, Panchmukhi Citizens Women . 
Ganesh mandir area . 7B - General 
Gosavi galli, Behind Naik 
School to Chougule house 
Beghar sangh vasahat 
(Rendal boundary ) 
Begharvashat Rendal 
boundary , Mayur 
Patsanstha , Kengare 
house . 
Pralhad Kamble house 
to Holakarnagar khan . 
Valvekarnagar, Bhumihin 8A - Backward Class of 
Vasahat, Holkarnagar, Citizens. 
Sambhaji Manenagar 8 B - General Women 
Slum area . 
Beghar Vashat Rendal 
boundary , Mayur Pat 
sanstha, Kengare house 
Backside area of MSEB 
Offiice to Valvekarnagar 
main road. 
Valvekarnagar main road 
to Datta temple to 
Deshpande House to 
Bahurupi samaj temple to 
Sub - Div . Health Center. 
Sambhaji Manenagar 
Slum area , Vibhute mala . 


8A 
8 B 


Places 


Totalpopulation ofward - 
2978 
SC - 587 
ST - 20 


North 


East 


South 


West 


Places 


9A 
9B 


Total population ofward - 
3158 
SC - 285 
ST - 19 


North 


Kalamavadi Vasahat to 9A - GeneralWomen 
Khemalapurenagar , 9B - General 
Valavekarnagar, 
Valavekarnagar slum 
area . 
Valvekarnagar Main road 
to Datta temple to 
Deshpande house to 
Bahurupi samajmandir to 
Sub -Div . Health Center. 
Kalamavadi Vasahat 
road to Apeksha Hotel to 
Hupari- Yalgud road 
Jawahar Sugar Factory . 


East 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १७ जून २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


Schedule — contd . 


1 


2 


5 


South 


West 


Pazar lake to Mudhale 
Panand. 
Mudhale Panand to 
Swatantraya Sainik 
Vasahat. 


AVINASH SUBHEDAR , 

Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 14th June 2017 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


